RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ३, अंक २ ९ ]] 


सोमवार , मे २ ९ , २०१७ / ज्येष्ठ ८ , शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे १६, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ५६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 

अनुक्रमणिका 
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४२. - मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियम , 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , 
नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ , महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय व्यापार, आजीविका व नोकऱ्या यांवरील 
कर अधिनियम , १९ ७५ आणि महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२, यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम. 

दिनांक २८ मे २०१७ रोजी मा . राज्यपालांनी संमतीदिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे , प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे. 

प्रकाश हिं . माळी, 
प्रधान सचिव , महाराष्ट्र शासन , 

विधि व न्याय विभाग . 


" 


सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४२. 
( मा . राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक २ ९ मे २०१७ रोजी 

प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम .) 
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियम , महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 

अधिनियम , महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ , 
महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार , आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम , १ ९ ७५ आणि 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम . 

ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र करमणूक शुल्क 
१९ २३ चा १. अधिनियम , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
१९५८ चा ६५. अधिनियम , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय , 
१ ९५ ९ चा ३. व्यापार , आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम, १९ ७५ आणि महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , 
महा.४०. २००२ यांमध्ये आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे , त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या अडुसष्टाव्या वर्षी, याद्वारे , 
१९ ७५ चा पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 


१८८८ चा ३ . 


१ ९ ४ ९ चा ५ ९ . 


१ ९ ६५ चा 


महा . १६ . 
२००५ चा 
महा. ९ . 


( १ ) 


भाग चार - ५६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मे २ ९, २०१७/ ज्येष्ठ ८ , शके १९ ३९ 


प्रकरण एक 


संक्षिप्त नाव 

१ . (१ ) या अधिनियमास, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा करविषयक कायदे ( सुधारणा, विधिग्राह्यीकरण व व्यावृत्ती) 
व प्रारंभ. अधिनियम , २०१७, असे म्हणावे. 

( २ ) ( क ) कलम ६३, कलम ६७ चे पोट - कलम ( ३ ) आणि कलम ७३ हे, हा अधिनियम राजपत्रात 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकास अंमलात येतील 

( ख ) उर्वरित कलमे , राज्य शासन , राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नेमून देईल अशा दिनांकापासून अंमलात 
येतील आणि वेगवेगळ्या तरतुदींसाठी वेगवेगळे दिनांक नेमून देता येतील. 


प्रकरण दोन 


मुंबई महानगरपालिका अधिनियम याची सुधारणा. 

मुंबई महानगरपालिका अधिनियम ( यात यापुढे, या प्रकरणात, ज्याचा निर्देश, “ मुंबई महानगरपालिका १८८८ 
अधिनियम क्रमांक अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ३ मध्ये , खंड (पअ) वगळण्यात येईल . 


सन १८८८ चा 


चा ३ . 


. 


३ याच्या कलम ३ 


ची सुधारणा. 


सन १८८८ चा 


३. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १२६ च्या पोट- कलम ( २ ) मधील , खंड ( अ ) 
अधिनियम क्रमांक मध्ये, “ व जकातीच्या बाबतीत तिला योग्य वाटतील अशा वस्तूंवर अशी जकात बसविण्यासंबंधी ” हा मजकूर 

वगळण्यात येईल . 


३ याच्या कलम 

सुधारणा . 


१२६ ची 


सन १८८८ चा 


४. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १२८ च्या पोट - कलम (१ ) मधील, खंड ( अ) 
अधिनियम क्रमांक मध्ये, “ व ज्या वस्तूंवर जकात बसविण्यात येईल त्या वस्तू ” हा मजकूर वगळण्यात येईल. 


३ याच्या कलम 

सुधारणा. 


१२८ ची 


सन १८८८ चा ५. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमामधील कलम १३९ मध्ये, नोंद ( ४ ) वगळण्यात येईल . 
अधिनियम क्रमांक 

३ याच्या कलम 
१३ ९ ची सुधारणा. 

सन १८८८ चा ६. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमामध्ये, कलम १९ २ च्या वर असलेले “ जकात ” हे शीर्षक वगळण्यात 
अधिनियम क्रमांक 

येईल . 
३ याच्या कलम 
१ ९ २ वरील शीर्षक 

वगळणे. 


सन १८८८ चा ७. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमामधील, कलमे १ ९ २ , १९ ३ , १ ९ ४ , १९४-१अ, १९ ४ अ, १९ ५, 
अधिनियम क्रमांक 

१९५-१अ, आणि १९५-१ब वगळण्यात येतील . 
३ याची कलमे 
१ ९ २, १ ९ ३, १ ९ ४ , 
१९४-१अ, १ ९ ४ अ , 
१ ९ ५,१९५-१अ, 
आणि १९५-१ब 

वगळणे . 
सन १८८८ चा ८. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १९ ६ मध्ये, “ किंवा ज्या वस्तूंवर जकात बसवण्यात 
अधिनियम क्रमांक येत असेल त्या वस्तूंच्या संख्येत भर घालून ” हा मजकूर वगळण्यात येईल. 
१९ ६ ची सुधारणा . 
सन १८८८ चा 

९ . मुंबई महानगरपालिका अधिनियमामधील , कलम १९९ वगळण्यात येईल. 
अधिनियम क्रमांक 
३ याचे कलम १ ९९ 
वगळणे. 

१०. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमामधील , कलम २१३ वगळण्यात येईल . 
अधिनियम क्रमांक 
३ याचे कलम २१३ 

वगळणे. 


३ याच्या कलम 


~ 


सन १८८८ चा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मे २ ९, २०१७/ ज्येष्ठ ८, शके १९ ३ ९ 


११. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमामधील , कलमे ४७८ , ४७८-१अ , ४७८-१अअ आणि सन १८८८ चा 
४७८-१ब वगळण्यात येतील. 

अधिनियम क्रमांक 
३ याची कलमे 
४७८ , ४७८-१अ, 
४७८-१अअ आणि 

४७८-१ब वगळणे. 
१२. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमामधील , अनुसूच्या “ ह ” आणि “ ह-१ वगळण्यात येतील. 

सन १८८८ चा 
अधिनियम क्रमांक 
३ याच्या अनुसूच्या 
ह आणि ह -१ 
वगळणे . 


प्रकरण तीन 


१ ९ २३ चा 


. 


ची सुधारणा. 


“ 


१ ९ ६२ चा 
महा . ५ . 


२००६ चा 

४१ . 


१ ९ ६५ चा 
महा.४० . 


महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियम याची सुधारणा. 
१३ . महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियम (यात यापुढे, या प्रकरणात , ज्याचा निर्देश, “ करमणूक शुल्क सन १९ २३ चा 
अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम २ मध्ये, 

अधिनियम क्रमांक 

१ याच्या कलम २ 
( १ ) खंड ( ड-१) वगळण्यात येईल ; 
( २) खंड ( फ - अ१ ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येतील : 

( फ - अ २ ) “ स्थानिक प्राधिकरण ” याचा अर्थ, 

( एक ) संविधानाच्या अनुच्छेद २४३त च्या खंड (ङ ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे 
नगरपालिका " ; 

( दोन ) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ अन्वये घटित 
केल्याप्रमाणे “जिल्हा परिषद " ; 

( तीन ) कटक अधिनियम , २००६ याच्या कलम ३ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे 
" कटक मंडळ " ; 

असा आहे ; 
( फ - अ ३) “ मुख्याधिकारी ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम, १९ ६५ अन्वये मुख्याधिकारी म्हणून नियुक्त केलेली किंवा नियुक्त केली असल्याचे मानलेली 
व्यक्ती, असा आहे ; 

( फ - अ ४ ) जिल्हा परिषदेचा “ मुख्य कार्यकारी अधिकारी ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद 
व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ याच्या कलम ९ ४ अन्वये नियुक्त केलेला जिल्हा परिषदेचा 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, असा आहे ; 

( फ - अ ५ ) कटक मंडळाचा “ मुख्य कार्यकारी अधिकारी ” याचा अर्थ, कटक अधिनियम, २००६ 
अन्वये कटक मंडळाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त केलेली व्यक्ती, असा आहे ; 

( फ - अ ६ ) “ महापालिका आयुक्त याचा अर्थ, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम किंवा , 
यथास्थिति , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , याअन्वयेनियुक्त केलेला महानगरपालिका आयुक्त , 

असा आहे ; ". 
१४ . करमणूक शुल्क अधिनियमाच्या कलम ३ मध्ये , 

अधिनियम क्रमांक 
( १) पोट -कलमे ( ६) , ( ७ ) आणि (८ ) वगळता, जेथे जेथे “ राज्य शासन हा मजकूर आला 
असेल तेथे तेथे, त्याऐवजी , त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह , “ स्थानिक प्राधिकरण ” हा मजकूर दाखल 

ची सुधारणा. 
करण्यात येईल ; 

( २) पोट - कलम (३) च्या खंड (ज ) मध्ये, “ आयुक्त ” या मजकुराऐवजी, “ स्थानिक प्राधिकरण 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल 


१ ९ ६२ चा 
महा. ५ . 


; 


२००६ चा 

४१ . 


.. 


" 


१८८८ चा 

३ . 


१ ९ ४ ९ चा 


५ ९ . 


सन १ ९ २३ चा 


" 


१ याच्या कलम ३ 


" 


भाग चार - ५६-१अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मे २ ९, २०१७/ ज्येष्ठ ८ , शके १ ९ ३ ९ 


. 


( ३ ) पोट- कलम ( ४ ) मधील, खंड (ड) मध्ये, “जिल्हाधिकाऱ्याला” या मजकुराऐवजी , पुढील मजकूर , 
दाखल करण्यात येईल : 

" (एक ) महानगरपालिकेच्या बाबतीत, महानगरपालिका आयुक्ताला, किंवा 
( दोन ) नगरपरिषदेच्या बाबतीत , मुख्याधिकाऱ्याला,किंवा 

( तीन ) जिल्हा परिषदेच्या किंवा, यथास्थिति , कटक मंडळाच्या बाबतीत , मुख्य कार्यकारी 
अधिकाऱ्याला, ”; 

( ४ ) पोट- कलम (१३) च्या , खंड ( ब) मधील, उपखंड ( १) मध्ये, “जिल्हाधिकारी ” या मजकुराऐवजी, 
पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल : 
“( एक ) महानगरपालिकेच्या बाबतीत , महानगरपालिका 

आयुक्त , 
( दोन ) नगरपरिषदेच्या बाबतीत , मुख्याधिकारी , 

( तीन ) जिल्हा परिषदेच्या किंवा, यथास्थिति , कटक मंडळाच्या बाबतीत, मुख्य कार्यकारी 

अधिकारी,”. 
सन १ ९ २३ चा १५. करमणूक शुल्क अधिनियमामधील, कलम ३ अअ वगळण्यात येईल. 
अधिनियम क्रमांक 

१ याचे कलम 
३ अअ वगळणे. 

सन १ ९ २३ चा १६. करमणूक शुल्क अधिनियमाच्या कलम ३ अ मध्ये, 
अधिनियम क्रमांक 

( १ ) “ वसूल करण्यात येईल व ते राज्य शासनाकडे ” या मजकुराऐवजी, “ वसूल करण्यात येईल 
१ याच्या कलम 
३ अ ची सुधारणा. 

व ते स्थानिक प्राधिकरणाकडे ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

( २) “ आणि कलम ३ अअ द्वारे तरतूद करण्यात आलेला अधिभार ” हा मजकूर वगळण्यात येईल . 

१७ . करमणूक शुल्क अधिनियमाच्या कलम ४ मध्ये, जेथे जेथे “ राज्य शासन ” हा मजकूर आला 
अधिनियम क्रमांक असेल तेथे तेथे, त्याऐवजी, त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह, “ स्थानिक प्राधिकरण ” हा मजकूर दाखल करण्यात 

येईल . 


सन १ ९ २३ चा 


. 


१ याच्या कलम ४ 


ची सुधारणा. 


१ 


सन १ ९ २३ चा 


१८ . करमणूक शुल्क अधिनियमाच्या कलम ४ ब मध्ये, जेथे जेथे “ राज्य शासन 

हा मजकूर आला 
अधिनियम क्रमांक असेल तेथे तेथे, त्याऐवजी, त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह , “ स्थानिक प्राधिकरण ” हा मजकूर दाखल 
४ ब ची सुधारणा. 

करण्यात येईल . 


१ याच्या कलम 


सन १ ९ २३ चा 


१ याच्या कलम 


१ ९ . 

करमणूक शुल्क अधिनियमाच्या कलम ४इ मध्ये, जेथे जेथे “ राज्य शासन ” हा मजकूर आला 
अधिनियम क्रमांक असेल तेथे तेथे, त्याऐवजी, त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह, “ स्थानिक प्राधिकरण ” हा मजकूर दाखल 

करण्यात येईल . 
४ इ ची सुधारणा . 

करमणूक शुल्क अधिनियमाच्या कलम ५ मध्ये , जेथे जेथे “ जिल्हाधिकारी ” हा मजकूर आला 
अधिनियम क्रमांक असेल तेथे तेथे, त्याऐवजी, त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह, “ स्थानिक प्राधिकरण ” हा मजकूर दाखल करण्यात 

येईल . 


सन १ ९ २३ चा 


२० . 


१ याच्या कलम ५ 


ची सुधारणा. 


सन १ ९ २३ चा 


• 


सन १ ९ २३ चा 


२२ . 


२१ . करमणूक शुल्क अधिनियमाच्या कलम ६ ची , पोट -कलम ( १ ) आणि ( २ ) यांमध्ये , 
अधिनियम क्रमांक “ जिल्हाधिकाऱ्याची ” या मजकुराऐवजी, “ स्थानिक प्राधिकरणाची ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 
१ याच्या कलम ६ 
ची सुधारणा. 

करमणूक शुल्क अधिनियमाच्या कलम ८ मध्ये, “ आयुक्ताला किंवा ” या मजकुराने सुरू होणाऱ्या , 
अधिनियम क्रमांक आणि “किंवा राज्य शासनाने ” या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी, “ स्थानिक प्राधिकरणाने ” हा मजकूर 

दाखल करण्यात येईल . 

२३. करमणूक शुल्क अधिनियमाच्या कलम ९अ मध्ये, जेथे जेथे “ राज्य शासनाने ” हा मजकूर आला 
अधिनियम क्रमांक असेल तेथे तेथे, त्याऐवजी , “ स्थानिक प्राधिकरणाने ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 
९अ ची सुधारणा. 


१ याच्या कलम ८ 


ची सुधारणा . 


सन १ ९ २३ चा 


१ याच्या कलम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मे २ ९, २०१७/ ज्येष्ठ ८ , शके १९ ३९ 


५ 


१ याच्या कलम 


२४ . करमणूक शुल्क अधिनियमाच्या कलम ९ब मध्ये, “ शासनाला ” या मजकुराऐवजी, “ स्थानिक सन १९ २३ चा 

अधिनियम क्रमांक 
प्राधिकरणाला ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

९ब ची सुधारणा. 
२५. करमणूक शुल्क अधिनियमाच्या कलम ९क मध्ये, “ जिल्हाधिकारी ” या मजकुराऐवजी, “ स्थानिक सन १९ २३ चा 

अधिनियम क्रमांक 
प्राधिकरण ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

१ याच्या कलम 

९क ची सुधारणा. 
२६ . करमणूक शुल्क अधिनियमाच्या कलम ९ड मध्ये, “ जिल्हाधिकारी ” या मजकुराऐवजी, “ स्थानिक 

सन १ ९ २३ चा 
प्राधिकरण ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

अधिनियम क्रमांक 
१ याच्या कलम 
९ड ची सुधारणा. 


२७. 


१ याच्या कलम 


“ 


. 


. 


करमणूक शुल्क अधिनियमाच्या कलम १० मध्ये , 

सन १ ९ २३ चा 

अधिनियम क्रमांक 
( १) विद्यमान कलम १० ला , त्याचे पोट -कलम (१ ) असा नवीन क्रमांक देण्यात येईल ; आणि अशा 
प्रकारे नवीन क्रमांक दिलेल्या पोट- कलम ( १) मध्ये , जेथे जेथे “ राज्य शासन ” हा मजकूर आला असेल तेथे १० ची सुधारणा . 
तेथे, त्याऐवजी, त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह , “ स्थानिक प्राधिकरण ” हा मजकूर दाखल करण्यात 
येईल ; 

( २) अशा प्रकारे नवीन क्रमांक दिलेल्या पोट- कलम (१) नंतर, पुढील पोट- कलम जादा दाखल 
करण्यात येईल 

( २) पोट -कलम ( १ ) च्या प्रयोजनार्थ, ( एक ) महानगरपालिकेच्या बाबतीत, महानगरपालिका 
आयुक्त, (दोन) नगरपरिषदेच्या बाबतीत, मुख्याधिकारी , ( तीन) जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत, मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी , ( चार ) कटक मंडळाच्या बाबतीत , मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी , आपआपल्या 
संबंधित अधिकारितेत स्थानिक प्राधिकरणाच्या अधिकारांचा वापर करतील . ”. 
२८ . करमणूक शुल्क अधिनियमाच्या कलम १० मध्ये, जेथे जेथे “ जिल्हाधिकारी ” हा मजकूर आला सन १९ २३ चा 
असेल तेथे तेथे, त्याऐवजी, त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह , पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल 

अधिनियम क्रमांक 
( एक ) महानगरपालिकेच्या बाबतीत, महानगरपालिका आयुक्त, (दोन ) नगरपरिषदेच्या बाबतीत , १० अ ची सुधारणा. 
मुख्याधिकारी, (तीन ) जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ( चार ) कटक मंडळाच्या 
बाबतीत ,, मुख्य कार्यकारी अधिकारी " 
२ ९ . करमणूक शुल्क अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये , ज्या दोन ठिकाणी, “ राज्य शासन ” हा मजकूर सन १९२३ चा 

अधिनियम क्रमांक 
आला असेल त्या दोन्ही ठिकाणी, त्याऐवजी, त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह, राज्य शासन व स्थानिक 
प्राधिकरण ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

१२ ची सुधारणा. 
३० . करमणूक शुल्क अधिनियमामधील , कलम १३ वगळण्यात येईल . 

अधिनियम क्रमांक 
१ याच्या कलम 
१३ ची सुधारणा . 


~ 


. 


१ याच्या कलम 


“ 


१ याच्या कलम 


सन १ ९ २३ चा 


३१ . 


करमणूक शुल्क अधिनियमाला जोडलेली अनुसूची वगळण्यात येईल . 


सन १ ९ २३ चा 
अधिनियम क्रमांक 
१ याची अनुसूची 
वगळणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मे २ ९, २०१७/ ज्येष्ठ ८ , शके १९ ३९ 


प्रकरण चार 


. 


५ ९ याच्या कलम 


सन १ ९ ४ ९ चा 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम याची सुधारणा. 
सन १ ९ ४ ९ चा ३२ . महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ( यात यापुढे, या प्रकरणात, ज्याचानिर्देश “ महानगरपालिका १९ ४९ चा 
अधिनियम क्रमांक अधिनियम " असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम २ मधील, खंड ( ६ अ), ( ३१ अ) , ( ४२ ), ( ७० अ ), 

५ ९ . 
२ ची सुधारणा. ( ७० ब ) व ( ७० क ) वगळण्यात येतील. 

३३. महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ३२ मध्ये, 
अधिनियम क्रमांक 

( १) पोट - कलम ( ४ ) मधील , “ जकात किंवा ” हा मजकूर वगळण्यात येईल 
३२ ची सुधारणा. 

( २) पोट - कलम ( ५ ) मधील, “ जकात ” हा मजकूर वगळण्यात येईल . 
सन १ ९ ४ ९ चा ३४ . 

महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ९९ मधील , त्याच्या खंड ( अअअ) खालील स्थानिक 
अधिनियम क्रमांक 

संस्था कर वगळून ” हा मजकूर वगळण्यात येईल . 
५ ९ याच्या कलम 
९९ ची सुधारणा. 


५ ९ याच्या कलम 


महानगरपालिका अधिनियमामधील, कलमे ९९अ, ९९ब , ९९क व ९९ड वगळण्यात 


सन १ ९ ४ ९ चा 

३५ . 
अधिनियम क्रमांक येतील. 
५ ९ याची कलमे 
९९अ ते ९९ड 

वगळणे . 


सन १ ९ ४ ९ चा ३६. महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १२७ च्या पोट -कलम ( २) मधील, खंड ( अ), ( अअ ) व 
अधिनियम क्रमांक 

( अअअ) वगळण्यात येतील. 
५ ९ याच्या कलम 
१२७ ची सुधारणा . 


सन १ ९ ४ ९ चा 

३७. महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १२८ मधील खंड ( ५ ) मध्ये , “ जकात व ” हा मजकूर 
अधिनियम क्रमांक 
५ ९ याच्या कलम 

वगळण्यात येईल . 
१२८ ची सुधारणा. 


महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम १४६ व 


“ 


जकातीपासून सूट " हे शीर्षक वगळण्यात 


सन १ ९ ४ ९ चा 

३८ . 
अधिनियम क्रमांक येईल . 
५ ९ याचे कलम 
१४६ वगळणे. 


३ ९ . 


महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १४९ मधील , पोट - कलम ( ६ ) वगळण्यात येईल. 


सन १ ९ ४ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक 
५ ९ याच्या कलम 
१४ ९ ची सुधारणा. 


महानगरपालिका अधिनियमामधील, प्रकरण अकरा अ आणि कलमे १५२ अ ते १५२ ओ वगळण्यात 


सन १ ९ ४ ९ चा 

४० . 
अधिनियम क्रमांक येतील. 
५ ९ याचे प्रकरण 

अकरा अ आणि 
कलमे १५२ अ ते 
१५२ ओ वगळणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मे २ ९, २०१७/ ज्येष्ठ ८, शके १९ ३ ९ 


४१. महानगरपालिका अधिनियमामधील, प्रकरण अकरा ब आणि कलमे १५२प , १५२ क्यू , १५२र , सन १९ ४ ९ चा 

अधिनियम क्रमांक 
२५२ स , १५२ट वगळण्यात येतील. 

५ ९ याचे प्रकरण 
अकरा ब आणि 
कलमे १५२ प ते 

१५२ट वगळणे . 
४२. महानगरपालिका अधिनियमामधील , कलमे ३ ९ ८ व ३ ९८-१अ वगळण्यात येतील. 

सन १ ९ ४ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक 
५ ९ याची कलमे 
३ ९ ८ व ३ ९८-१अ 

वगळणे. 
४३. महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४६६ मधील , पोट- कलम ( १) च्या परिच्छेद ( अ ) मध्ये, सन १ ९ ४ ९ चा 

अधिनियम क्रमांक 
( १) खंड ( अ ) मधील, “ जकात व ” हा मजकूर वगळण्यात येईल ; 

५ ९ याच्या कलम 
( २) खंड ( ब ) मधील, “ जकात व ” हा मजकूर वगळण्यात येईल 

सुधारणा. 
( ३ ) खंड ( क ) वगळण्यात येईल ; 
( ४ ) खंड ( इ) वगळण्यात येईल ; 
( ५ ) खंड ( ग ) वगळण्यात येईल . 


" 


४६६ ची 


४४ . 


महानगरपालिका अधिनियमामधील , अनुसूच्या अ, ब आणि क वगळण्यात येतील. 


सन १ ९ ४ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक 
५ ९ याच्या 
अनुसूच्या अ 

ब व क 
वगळणे. 


१ 


6 


- 


१ ९ ५८ चा ४५. महानगरपालिका अधिनियमाच्या अनुसूची ड मधील प्रकरण आठ मध्ये, नियम २६, २८ व २९ वगळण्यात सन १९ ४ ९ चा 
६५. येतील . 

अधिनियम क्रमांक 

५ ९ याच्या 
प्रकरण पाच 

अनुसूची ड ची 

सुधारणा. 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियमाची सुधारणा. 
१ ९ ५८ चा ४६. महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियमाच्या कलम २ मध्ये , खंड (१ अ) ऐवजी, पुढील खंड दाखल सन १९५८ चा 

अधिनियम क्रमांक 
६५ . करण्यात येईल 

६५ याच्या कलम 
“ (१ अ) “ वाहनाची किंमत ” याचा अर्थ, 

२ ची 

सुधारणा. 
( अ ) भारतामध्ये निर्मिती केलेल्या वाहनाच्या संबंधात , एकतर त्या वाहनाचा निर्माता किंवा 

व्यापारी याने दिलेल्या वाहनाच्या खरेदी बीजकात नमूद केलेली अंतिम किंमतीनुसार असलेलीकिंमत , 
२०१७ चा १२ . 

असा आहे, त्या किंमतीमध्ये, मूळ निर्मितीची किंमत, केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम , २०१७ 

खाली आकारलेला केंद्रीय वस्तू व सेवा कर , एकात्मिक वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ खालील 
२०१७ चा १५ . 

एकात्मिक वस्तू व सेवा कर , वस्तू व सेवा कर ( राज्यांना भरपाई देण्याबाबत ) अधिनियम , २०१७ 
खालील उपकर आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ खालील वस्तू व सेवा कर , 
आणि जर वाहनाची, इतर कोणत्याही राज्यातून किंवा संघ राज्यक्षेत्रातून महाराष्ट्र राज्यात विक्री करण्यात 
आली असेल तर , अशा राज्यात किंवा संघ राज्यक्षेत्रात भरलेला वस्तू व सेवा कर यांचा समावेश 
होईल ; आणि 

( ब ) भारतामध्ये आयात केलेल्या एखाद्या वाहनाच्या संबंधात, वाहनाचेनिर्मिती स्थळ कोणतेही 
असले तरी सीमा शुल्क अधिनियम , १९ ६२ या अन्वये आकारणी योग्य असलेले मूल्यासह वाहनाची 
जमिनीवर उतरविल्यानंतरची किंमत असा आहे आणि त्यावर देण्यात आलेले सीमाशुल्क , आणि , 


२०१७ चा १३. 


२०१७ चा महा. 


; 


१ ९ ६२ चा 

५२ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मे २ ९, २०१७/ ज्येष्ठ ८ , शके १९ ३९ 


व सेवा 


- 


सीमाशुल्क विभागाने माल नोंदपत्रामध्ये आकारलेले कोणतेही जादा सीमा शुल्क भरण्यात आले असेल 
तर त्याचाही यात अंतर्भाव होतो, तसेच एकात्मिक वस्तू व सेवा कर अधिनियम , २०१७ खालील २०१७ चा १३. 
एकात्मिक वस्तू कर , 

आणि 

वस्तू व सेवा कर ( राज्यांना भरपाई देण्याबाबत ) अधिनियम , २०१७ चा १५. 
२०१७ खालील उपकर , जर लागू असेल तर असा कर अंतर्भूत असेल . 
स्पष्टीकरण. 

( १) निर्मात्याने किंवा व्यापाऱ्याने वाहनाच्या किंमतीमध्ये सूट दिली असल्यास , 
अशी दिलेली सूट, वाहनाच्या खरेदी बीजकात नमूद केलेल्या अंतिम किंमतीमध्ये समाविष्ट करण्यात येईल . 

( २) केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम , २०१७, एकात्मिक वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७, २०१७ चा १२ . 
वस्तू व सेवा कर ( राज्यांना भरपाई देण्याबाबत ) अधिनियम, २०१७ आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम , 
२०१७ यांच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी विक्री करण्यात आलेल्या आणि अशा दिनांकानंतर नोंदणीसाठी सादर २०१७ चा 
करण्यात आलेल्या वाहनांवर, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा करविषयक कायदे ( सुधारणा, विधिग्राह्यीकरण व व्यावृत्ती ) 
अधिनियम , २०१७ याच्यापूर्वी ज्या तरतुदी अंमलात होत्या त्या तरतुदींनुसार कर आकारण्यात येईल .”. 


२०१७ चा १३. 
२०१७ चा १५ . 


महा . 


२०१७ चा 
महा. ४२. 


प्रकरण सहा 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम याची सुधारणा. 
४७. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (यात यापुढे, या प्रकरणात, ज्याचा निर्देश “ ग्रामपंचायत अधिनियम 
असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम ३ मधील , खंड ( ५ ), (११ अ ) आणि ( ११ ब ) वगळण्यात येतील. 


" 


१ ९ ५ ९ चा 


सन १ ९ ५ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक 
३ याच्या कलम ३ 


३ . 


ची सुधारणा. 


४८ . 


ग्रामपंचायत अधिनियमामधील, कलम १२४ अ वगळण्यात येईल . 


सन १ ९ ५ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक 

३ याचे कलम 


१२४ अ वगळणे. 


प्रकरण सात 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ याची सुधारणा. 
सन १ ९ ६५ चा 

४ ९ . महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ ( यात यापुढे , या प्रकरणात, १९ ६५ चा 

ज्याचा निर्देश “ नगरपरिषदा अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम २ मधील , खंड ( ३ अ ) वगळण्यात 
क्रमांक ४० याच्या 


महाराष्ट्र अधिनियम 


४० . 


कलम २ ची येईल . 

सुधारणा. 


सन १ ९ ६५ चा 


५० . 


महाराष्ट्र अधिनियम 


क्रमांक ४० याच्या 


नगरपरिषदा अधिनियमाच्या कलम ८७ अ च्या पोट- कलम (३ ) मधील खंड ( ११) मध्ये, 
( १) उप - खंड ( अ) मधील, “ उपकर ” हा मजकूर वगळण्यात येईल ; 
( २ ) उप- खंड ( ब ) मधील, “ उपकर ” हा मजकूर वगळण्यात येईल . 


कलम ८७ अ ची 

सुधारणा. 


नगरपरिषदा अधिनियमाच्या कलम १०५ च्या पोट-कलम (१ ) मधील, खंड ( अअ) आणि (इ ) वगळण्यात 


सन १ ९ ६५ चा ५१. 
महाराष्ट्र अधिनियम येतील . 
क्रमांक ४० याच्या 
कलम १०५ ची 

सुधारणा. 


५२. 


नगरपरिषदा अधिनियमामधील, प्रकरण नऊ अ आणि कलमे १४८ अ ते १४८ ओ वगळण्यात येतील . 


सन १ ९ ६५ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ४० याचे 
प्रकरण नऊ अ 

आणि कलमे 
१४८ अ ते १४८ ओ 

वगळणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मे २ ९, २०१७/ ज्येष्ठ ८, शके १९ ३ ९ 


or 


प्रकरण आठ 


महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय , व्यापार , आजीविका व नोकऱ्या यांवरील 


कर अधिनियम , १९ ७५ याची सुधारणा. 


१ ९ ७५ चा 
महा. १६. 


. 


५३ . महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार , आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम , १९ ७५ यास सन १९ ७५ चा 
जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये, नोंद २० अ ऐवजी, पुढील नोंद दाखल करण्यात येईल : 

महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक १६ याच्या 
अनुसूची एक ची 
सुधारणा. 


“ २० अ . महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम , २०१७ अन्वये नोंदणी केलेल्या व्यक्ती प्रति वर्ष २५००. ". 


२०१७ चा 
महा. 


.... 


प्रकरण नऊ 


२००५ चा 


५४ . 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ याची सुधारणा. 

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ (यात यापुढे, या प्रकरणात, ज्याचा निर्देश “ मूल्यवर्धित सन २००५ चा 
महा. ९. कर अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या पूर्ण नावामधील, “किंवा खरेदी ” हा मजकूर वगळण्यात महाराष्ट्र अधिनियम 
येईल . 

क्रमांक ९ याच्या 
पूर्ण नावाची 
सुधारणा. 


५५. मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या उद्देशिकेमधील, “ किंवा खरेदी ” हा मजकूर वगळण्यात येईल. 


सन २००५ चा 


महाराष्ट्र अधिनियम 


महाराष्ट्र अधिनियम 


कलम २ ची 


२०१७ चा 


महा. 


क्रमांक ९ याच्या 
उद्देशिकेची 

सुधारणा. 
५६. मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम २ मध्ये, 

सन २००५ चा 
(१ ) खंड ( १), ( २ ) व ( ३- क ) वगळण्यात येतील ; 

क्रमांक ९ याच्या 
( २ ) अशा प्रकारे वगळलेल्या खंड ( ३- क ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल 

सुधारणा. 
" ( ३ - ख ) महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम याच्याकरिता नियत केलेला दिनांक ” याचा 
अर्थ, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम , २०१७ अंमलात येण्याचा दिनांक, असा आहे ;" ; 
( ३) खंड ( ४ ) च्या स्पष्टीकरणामधील , खंड ( एक ) वगळण्यात येईल ; 
( ४ ) खंड ( ७ ) वगळण्यात येईल ; 
( ५ ) खंड ( ८ ) मधील , अपवाद एक , दोन आणि तीन वगळण्यात येतील 
( ६ ) खंड ( ९ ) वगळण्यात येईल ; 
( ७ ) खंड (१२ ) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : 

“ (१२ ) “ माल ” याचा अर्थ, पेट्रोलियम क्रूड, हाय स्पीड डिझेल , मोटार स्पिरिट ( सामान्यतः 
पेट्रोल म्हणून ओळखले जाणारे), नैसर्गिक वायू, विमानचालन टर्बाइन इंधन व मानवी सेवनासाठी असलेले 
अल्कोहोलयुक्त मद्य , असा आहे ;"; 
( ८ ) खंड ( १४ ) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल : 

( १४ क ) महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर 
अधिनियम , २०१७, असा आहे ; "; 


. 


. 


“ 


२०१७ चा 


महा. 


भाग चार - ५६-२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मे २९ , २०१७/ ज्येष्ठ ८ , शके 


१ ९ ३ ९ 


( ९ ) खंड ( १७ क ) वगळण्यात येईल ; 
(१० ) खंड ( २० ) मधील, स्पष्टीकरण एक क वगळण्यात येईल ; 

( ११) खंड ( २४ ) च्या स्पष्टीकरणामधील खंड ( ख ) च्या उप- खंड ( सहा) मध्ये, “ अन्नपदार्थकिंवा 
मानवी वापरासाठी असलेली इतर कोणतीही वस्तू किंवा कोणतेही पेय ( -मग ते मादक असो अथवा नसो ) 
असलेल्या वस्तूंचा ” या मजकुराऐवजी, “ मानवी सेवनासाठी अल्कोहोलयुक्त मद्याचा ” हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल ; 

( १२ ) खंड ( २५ ) मधील , स्पष्टीकरण एक क वगळण्यात येईल 
( १३) खंड ( २७ ) वगळण्यात येईल ; 
( १४ ) खंड ( २९ ) मधील, “किंवा खरेदीकर ” हा मजकूर वगळण्यात येईल ; 
( १५ ) खंड ( ३२) मधील , स्पष्टीकरण एक वगळण्यात येईल 
(१६ ) खंड ( ३३ ) मधील, स्पष्टीकरण एक वगळण्यात येईल . 


५७ . 


सन २००५ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ९ याच्या 
कलम ३ ची 

सुधारणा. 


मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम ३ मध्ये, 
( १ ) पोट -कलम ( १) वगळण्यात येईल ; 
( २ ) पोट - कलम ( २ ) मधील , 

( क ) “ ज्या व्यापाऱ्यास ” या मजकुराने सुरू होणाऱ्या, आणि “ सर्व खरेदीची उलाढाल ” या मजकुराने 
संपणाऱ्या मजकुराऐवजी, “ ज्या व्यापाऱ्याचीनियत दिनांकास सुरू होणाऱ्या वर्षात किंवा त्याच्या नंतरच्या 
कोणत्याही वर्षात मालाच्या सर्वविक्रींची उलाढाल ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल 

( ख ) परंतुकामध्ये, “किंवा खरेदीची उलाढाल ” आणि “ आणि खरेदीच्या ” हा मजकूर वगळण्यात 


• 


येईल ; 


( ३) पोट - कलम (३ ) मधील, “किंवा खरेदीची उलाढाल ” हा मजकूर वगळण्यात येईल ; 
( ४ ) पोट -कलम ( ५ क ) वगळण्यात येईल ; 
( ५ ) पोट- कलम ( ८ ) मधील , “ किंवा खरेदी ” हा मजकूर वगळण्यात येईल . 


सन २००५ चा 


महाराष्ट्र अधिनियम 


क्रमांक ९ याच्या 


कलम ६ ची 


सुधारणा. 


५८ . मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम ६ मध्ये, 
( १) पोट -कलम (१) ऐवजी, पुढील पोट- कलम दाखल करण्यात येईल : 

( १) अनुसूची ख च्या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या वस्तूंच्या विक्रीच्या उलाढालीवर, 
उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ (३) मध्ये त्या वस्तूंसंबंधीच्या प्रत्येक नोंदी समोर नमूद केलेल्या दरांनी विक्रीकर 
बसविला जाईल .” ; 

( २ ) पोट- कलम ( २) मधील, “ अनुसूची घ ” या मजकुराऐवजी, “ अनुसूची ख ” हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल . 


मूल्यवर्धित कर अधिनियमामधील , कलमे ६ क , ६ ख आणि ७ वगळण्यात येतील. 


सन २००५ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 

क्रमांक ९ याची 
कलमे ६ क , ६ ख 
आणि ७ वगळणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मे 


२९ , २०१७/ ज्येष्ठ ८ , शके १ ९ ३ ९ 


११ 


सन २००५ चा 


६०. मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम ८ मध्ये, 

( १) पोट - कलम ( २) मधील, “ किंवा वंगणाच्या ” हा मजकूर वगळण्यात येईल 
( २ ) पोट - कलम ( ३ग ) आणि ( ३५ ) वगळण्यात येतील . 


महाराष्ट्र अधिनियम 


क्रमांक ९ याच्या 


कलम ८ ची 


सुधारणा. 


६१. मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम १६ मध्ये , 

सन २००५ चा 
महाराष्ट्र 

अधिनियम 
(१) पोट - कलम (६) च्या खंड ( ख) मधील, “ किंवा खरेदीची उलाढाल ” हा मजकूर वगळण्यात येईल ; 

क्रमांक ९ याच्या 
( २) पोट - कलम ( ६ ) नंतर , पुढील पोट- कलम समाविष्ट करण्यात येईल : 

कलम १६ ची 

सुधारणा. 
( ६ क ) महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमासाठी नियत केलेल्या दिनांकास अस्तित्वात 
असल्याप्रमाणे, अनुसूची क किंवा, यथास्थिति , अनुसूची ख यांच्या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
कोणत्याही वस्तूंची, २०१६-१७ या वर्षामध्ये ज्याने विक्री केलेली नसेल अशा व्यापाऱ्याची नोंदणी ही , 
उक्त नियत दिनांकापासून रद्द केली असल्याचे मानण्यात येईल : 

परंतु , ज्याची नोंदणी रद्द केली असल्याचे मानण्यात येईल अशा कोणत्याही व्यापाऱ्यास, 
जर या वस्तूंचा धंदा करण्याचा त्याचा उद्देश असेल तर , त्याची रद्दबातल ठरलेली अशी नोंदणी 

पुनरुज्जीवित करण्यासाठी विहित केलेल्या रीतीने अर्ज करता येईल. ”. 
६२. मूल्यवर्धित कर अधिनियमामधील, कलम १७ वगळण्यात येईल. 

सन २००५ चा 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
९ याचे कलम १७ 
वगळणे . 


६३. मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम २६ क नंतर , पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल : 


सन २००५ चा 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
९ यामध्ये कलम 
२६ ख समाविष्ट 
करणे 


“ २६ ख . 


राज्य शासनास , राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे , 

विविध कार्यवाह्या 

शीघ्रगतीने 
( एक ) कलम २३ खालील निर्धारणांची, कलम २४ खालील दुरुस्तींची, कलम २५ खालील 

निकालात काढणे . 
पुनर्विलोकनाची , कलम २६ खालील अपिलांची कार्यवाही, परताव्याची आणि वसुलीची कार्यवाही शीघ्रगतीने 
निकालात काढण्यासाठी ; 

( दोन ) निर्धारणाकरिता प्रकरणांची निवड करण्याबाबतच्या निकषांसाठी ; आणि 

( तीन ) खंड ( एक ) मध्ये निर्दिष्ट केलेली प्रलंबित कार्यवाही मागे घेण्याकरिता प्रकरणांची निवड 
करण्याच्या निकषांसाठी , 

तरतूद करणारी योजना तयार करता येईल. ". 
६४. मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम ३० मधील , पोट - कलम ( २) मध्ये , दुसऱ्या परंतुकानंतर, सन २००५ चा 
पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल 

महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 


९ याच्या कलम 


३० ची सुधारणा. 


भाग चार - ५६-२अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मे २ ९, २०१७/ ज्येष्ठ ८ , 


शके १ ९ ३ ९ 


“ 


परंतु तसेच, कलम १६ च्या पोट- कलम ( ६ क ) अन्वये ज्याची नोंदणी रद्द केली असल्याचे मानण्यात 
आले असेल असा व्यापारी, १ एप्रिल २०१७ पासून सुरू होणाऱ्या कोणत्याही कालावधीसाठी, कलम २० 
च्या पोट - कलम ( ४ ) च्या खंड ( ख ) किंवा, यथास्थिति , खंड ( ग ) अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे सुधारित 
वार्षिक विवरण दाखल करील तर तेव्हा, विहित केलेल्या दिनांकापासून , व्यापाऱ्यांच्या विहित केलेल्या प्रवर्गाकडून 
अशा सुधारित वार्षिक विवरणानुसार देय असलेल्या कराच्या वाढीव रकमेवर व्याज देय असेल. ". 
६५. मूल्यवर्धित कर अधिनियमामधील कलम ३१ क वगळण्यात येईल. 


सन २००५ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ९ याचे 

कलम 
३१ क वगळणे . 


सन २००५ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ९ याच्या 
कलम ४१ ची 

सुधारणा. 


सन २००५ चा 


महाराष्ट्र अधिनियम 


क्रमांक ९ याच्या 
कलम ४२ ची 

सुधारणा. 


६६. मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम ४१ च्या पोट - कलम ( ४ ) मध्ये, 

( १) खंड ( क ) मध्ये, “ आणि पेट्रोलियम पदार्थ " हा मजकूर वगळण्यात येईल ; 
( २ ) खंड ( ख ) मधील स्पष्टीकरणामध्ये, “ आणि पेट्रोलियम पदार्थ " हा मजकूर वगळण्यात येईल ; 

( ३ ) खंड ( ग ) वगळण्यात येईल . 
६७. मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम ४२ मध्ये, 

( १ ) पोट - कलम ( १) वगळण्यात येईल , 

( २ ) पोट- कलम ( २) मध्ये , “ कोणतेही खाद्यगृह , उपहारगृह " या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि 
लायसन धारण करणाऱ्या विक्रेत्यांकडून ” या मजकुराने संपणाऱ्या , मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल 
करण्यात येईल 

भारतात तयार केलेल्या विदेशी मद्याची किंवा देशी मद्याची किरकोळ विक्री करणाऱ्या , 
आणि मुंबई विदेशी मद्य नियम , १९ ५३ यांना जोडलेल्या नमुना एफ.एल. दोन मधील किंवा महाराष्ट्र १९ ४९ चा 
दारुबंदी अधिनियम खाली केलेले, महाराष्ट्र देशी दारू नियम, १९ ७३ यांना जोडलेल्या नमुना सी.एल. २५. 
तीन किंवा नमुना सी.एल./ एफ.एल./ टी.ओ.डी. / तीनमधील लायसन धारण करणाऱ्या 
व्यापाऱ्यांकडून " ; 

( ३) पोट -कलम ( २ ) नंतर, पुढील पोट- कलम जादा दाखल करण्यात येईल आणि ते, दिनांक 
१ एप्रिल २०१० पासून जादा दाखल करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल : 

"( ३ ख ) ज्या नोंदणीकृत व्यापाऱ्याने, सदनिका , निवासस्थान किंवा इमारती किंवा जागा यांचे बांधकाम 
हाती घेतले होते आणि करारानुसार ते, जमीन किंवा तीवरील हितसंबंध यांसह, हस्तांतरित केले होते आणि 
जेथे, 

( क ) अशा कराराची ३१ मे २०१७ रोजी किंवा त्यापूर्वी नोंदणी करण्यात आली असेल ; आणि 

( ख ) उपरोक्त कराराच्या संबंधातील कार्यकंत्राटाचे काम, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमाच्या 
प्रयोजनार्थ अधिसूचित केलेल्या दिनांकास किंवा त्यानंतर चालू ठेवण्यात आले असेल किंवा, यथास्थिति , 
त्यांसंबंधीचे प्रदान स्वीकारण्यात आले असेल तेथे, 

तेव्हा, पोट - कलम ( ३ क ) मध्ये ,किंवा, यथास्थिति, अधिसूचना , वित्त विभाग , क्रमांक व्हॅट / २०१५ / 
सीआर-६५ / कराधान -१, दिनांक ९ जुलै २०१० यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, परंतु , उपरोक्त 
अधिसूचनेच्या स्तंभ ( ३ ) मधील अनुक्रमांक ( ३) ते ( ५) आणि ( ७ ) यामध्ये नमूद केलेल्या शर्तीना अधीन 
राहून , असा उक्त व्यापारी , 

( एक ) अधिनियमाखालील कार्यकंत्राटाच्या अंमलबजावणीत, ज्या दिनांकास महाराष्ट्र वस्तू व सेवा 
कर अधिनियम अंमलात येईल त्या दिनांकाच्या लगतपूर्वीच्या दिनांकापर्यंत , त्या वस्तूंच्या ( –मग त्या 
वस्तू म्हणून किंवा अन्य एखाद्या स्वरूपात असोत ) हस्तांतरणाबाबत देय असलेल्या कराऐवजी, उक्त सदनिका, 
निवासस्थान किंवा इमारती किंवा जागा यांसंबंधात स्वीकारलेल्या रकमेच्या एक टक्का इतकी आपसमेळ 
रक्कम निर्धारित करील , आणि अशी निर्धारित केलेली रक्कम , उपरोक्त अधिसूचनेप्रमाणे भरलेल्या आपसमेळ 
रकमेमधून वजा करील, आणि 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मे २९ , २०१७ / ज्येष्ठ ८, शके १ ९ ३ ९ 


१३ 


- 


• 


" . 


( दोन ) ज्या दिनांकास महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम अंमलात येईल त्या दिनांकास, वापराविना 
राहिलेल्या शिलकेची, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमान्वये विहित केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक जमा 
खातेवहीमधील जमा रक्कम घेईल . ” ; 

( ४ ) पोट - कलमे ( ३), ( ३ क ) आणि ( ४ ) वगळण्यात येतील . 
६८. मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम ४५ मध्ये, 

सन २००५ चा 

महाराष्ट्र 
( १) पोट - कलम ( २) मध्ये, “किंवा खरेदी केला ” हा मजकूर वगळण्यात येईल 

अधिनियम क्रमांक 

९ याच्या कलम 
( २ ) पोट - कलम ( ३ ) मध्ये , 

४५ ची सुधारणा . 
( क ) कोणत्याही मालाची विक्री किंवा खरेदी ” या मजकुराऐवजी, “ कोणत्याही मालाची 
विक्री ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल 

( ख ) अशा विक्रीच्या किंवा खरेदीच्या उलाढालीवर या मजकुराऐवजी, अशा विक्रीच्या 
उलाढालीवर ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल 

( ग ) परंतुकामधील, “ अशा विक्रीच्या किंवा खरेदीच्या बाबतीत ” या मजकुराऐवजी, “ अशा 
विक्रीच्या बाबतीत ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 

६ ९. मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम ४७ मध्ये, पोट-कलम ( २ क ) नंतर, पुढील पोट - कलम सन २००५ चा 
समाविष्ट करण्यात येईल : 

महाराष्ट्र 

अधिनियम क्रमांक 
( ख ) या कलमात काहीही अंतर्भूत असले तरी, जेव्हा न्यायालयाचा, न्यायाधिकरणाचा किंवा ९ याच्या कलम 
केंद्र सरकारचा आदेश , महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमाच्या नियत दिनांकास किंवा त्यानंतर, देण्यात ४७ ची सुधारणा. 
आला असेल तेव्हा, या संबंधातील उक्त अधिनियमाच्या तरतुदी लागू होतील. ". 
मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम ४८ मध्ये, 

सन २००५ चा 

महाराष्ट्र 
( १ ) पोट - कलम (१ ) च्या खंड ( क ) मधील , 

अधिनियम क्रमांक 
( क ) उप - खंड ( एक ), ( तीन ) व ( चार ) वगळण्यात येतील ; 

४८ ची सुधारणा. 
( ख ) उप - खंड ( दोन ) मध्ये , “ किंवा खरेदीच्या 

हा मजकूर वगळण्यात येईल ; 
( २ ) पोट - कलम ( ३ ) वगळण्यात येईल . 
७१. मूल्यवर्धित कर अधिनियमामधील , कलम ४ ९ वगळण्यात येईल . 

सन २००५ चा 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
९ याच्या अनुसूची 
४ ९ वगळणे . 


७० . 


९ याच्या कलम 


. 


" 


. 


. 


७२ . 
येईल . 


मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम ७४ मधील पोट- कलम ( ३ ) मध्ये, खंड ( ग ) वगळण्यात सन २००५ चा 

महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
९ याच्या कलम 
७४ ची सुधरणा. 


७३. 


मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम ८४ ऐवजी, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल : 


सन २००५ चा 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
९ यामध्ये कलम 
८४ बदलीदाखल 
करणे . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मे २ ९, २०१७/ ज्येष्ठ ८ , 


शके १ ९ ३ ९ 


८४ . 


नियत दिवशी 
ताब्यात असलेला 

मालाचा साठा 
घोषित करणे आणि 

इतर माहिती, 
इत्यादी, मागविणे. 


( १) आयुक्तास, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, त्या अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात 
येईल अशा नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांच्या कोणत्याही वर्गाला, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमासाठी नियत 
केलेल्या दिनांकाच्या लगतपूर्वीच्या दिवशी त्याने धारण केलेल्या भांडवली मत्तांच्या व मालाच्या साठ्याबाबत , 
विहित केलेल्या प्राधिकाऱ्याकडे असे तपशील घोषित करण्यास फर्माविता येईल . 


( २ ) आयुक्तास, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमामध्ये स्थलांतरित 
होणाऱ्या नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांच्या कोणत्याही वर्गाला विहित केलेल्या रीतीने इतर कोणतीही माहिती सादर 
करण्यास फर्माविता येईल . ". 


सन २००५ चा ७४. मूल्यवर्धित कर अधिनियमामधील, कलम ८७ वगळण्यात येईल . 

महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
९ याचे कलम 
८७ वगळणे. 
सन २००५ चा 

७५. मूल्यवर्धित कर अधिनियमाला जोडलेल्या अनुसूची क मध्ये, नोंदी १ ते ६३ यांऐवजी, पुढील 
महाराष्ट्र नोंदी दाखल करण्यात येतील : 
अधिनियम क्रमांक 
९ याच्या अनुसूची 

" १ . ताडी आणि अरक 

शून्य 

टक्के 
क ची सुधारणा . 

२ . परदेशी जाणाऱ्या जहाजांना व विमानांना बाँडमधून पुरविण्यात 


. 


येणाऱ्या वस्तू . 


शून्य 


टक्के ”. 


सन २००५ चा 


७६ . 


मूल्यवर्धित कर अधिनियमाला जोडलेल्या अनुसूची ख, ग आणि ङ वगळण्यात येतील . 


महाराष्ट्र अधिनियम 


क्रमांक ९ याच्या 

अनुसूची ख , ग 
आणि ङ वगळणे. 


सन २००५ चा 


घ ची सुधारणा . 


" 


७७. मूल्यवर्धित कर अधिनियमाला जोडलेल्या अनुसूची घ ला , अनुसूची ख असे नवीन नाव देण्यात 
महाराष्ट्र येईल आणि अशा प्रकारे नवीन नाव दिलेल्या अनुसूची ख मध्ये , 
अधिनियम क्रमांक 
९ याच्या अनुसूची 

( क ) नोंद ४ वगळण्यात येईल ; 

( ख ) नोंद ६ मध्ये, स्तंभ ( २) मधील “ अनुसूची क मधील नोंद ८ व नोंद ११ ” या मजकुराऐवजी, 
“ या अनुसूचीमधील नोंद ११, नोंद ११ क आणि नोंद १३ हा मजकूर दाखल करण्यात येईल 
( ग ) नोंदी १२ , १३ व १४ यांऐवजी, पुढील नोंदी दाखल करण्यात येतील : 
“ १२ पेट्रोलियम क्रूड 
१३ टर्बो-टर्बोचालित विमानाला विकले जाणारे विमान 

चालन टर्बाईन इंधन . 
स्पष्टीकरण . — या नोंदीच्या प्रयोजनांसाठी “ टर्बो- चालित विमान ” याचा अर्थ, एकतर टर्बाईन इंजिन 
किंवा पिस्टन इंजिन याद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या प्रोपेलरकडून मुख्यतः गती मिळणारे विमान, असा आहे. 

१४ परदेशी जाणाऱ्या जहाजांना पुरविलेले बंकर ऑईल 
१५ नैसर्गिक वायू 

१३.५ टक्के ”. 


५ टक्के 


५ टक्के 


६ टक्के 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मे २ ९ , २०१७/ ज्येष्ठ ८ , शके १ ९ ३ ९ 


१५ 


प्रकरण दहा 


१८८८ चा ३ . 


७८ . 


५ ९ . 
१ ९ ५८ चा 

६५ . 


१ ९ ६५ चा 


महा. १६ . 
२००५ चा 


विधिग्राह्यता आणि व्यावृती 
( १) मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियम , महाराष्ट्र महानगरपालिका व्यावृत्ती. 
१९ २३ चा १. अधिनियम, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर 
१९ ४६ चा पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार , आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर 

अधिनियम, १९ ७५ आणि महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ यांमध्ये, या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केल्या असल्या 

तरीही, कोणताही कर बसविण्याच्या, त्याच्या विवरणांच्या, आकारणीच्या, फेरआकारणीच्या, अपिलाच्या,निर्धारणाच्या , 
१९ ५९ चा ३. पुनरीक्षणाच्या, दुरुस्तीच्या, निर्देशाच्या, मुदत मर्यादेच्या, हिशेब व कागदपत्रे प्रस्तुत करण्याच्या आणि तपासणीच्या, 

जागेची झडती घेण्याच्या, कार्यवाहीचे हस्तांतरण करण्याच्या, त्याच्या प्रदानाच्या आणि वसुलीच्या, लाभांच्या संचयी 
महा. ४०. ठरीव प्रमाणाच्या परिगणनेच्या, कर प्रदानातून सूट देण्याच्या व कर प्रदानांचा देय दिनांक लांबणीवर टाकण्याच्या , 
१९ ७५ चा हक्कविषयक प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या, मूळ स्रोतातून कर वसुलीच्या किंवा वजातीच्या, त्याच्या परताव्याच्या किंवा 

वजावटीच्या, कोणताही परतावा रोखून ठेवण्याच्या, कर प्रदानातून सूट देण्याच्या , आकडेवारी गोळा करण्याच्या, 
महा. ९. नियम करण्याच्या अधिकाराच्या, कोणतीही शास्ती लादण्याच्या, किंवा व्याज आकारण्याच्या किंवा कोणत्याही 

रकमेचे समपहरण करण्याच्या प्रयोजनांसाठी, जेथे असा कर बसवण्याचा, विवरणांचा, आकारणी करण्याचा, 
फेरआकारणी करण्याचा, अपिलांचा,निर्धारणाचा, पुनरीक्षणाचा, दुरुस्तीचा, निर्देशाचा, मुदतमर्यादेचा, प्रदानाचा व 
वसुलीचा, लाभांच्या संचयी ठरीव प्रमाणाच्या परिगणनेचा, कर प्रदानातून सूट देण्याचा व कर प्रदानांचा देय दिनांक 
लांबणीवर टाकण्याचा, हक्कविषयक प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा, मूळ स्रोतातून कर वसुली करण्याचा, वजातीचा, 
परताव्याचा किंवा वजावटीचा, कोणताही परतावा रोखून ठेवण्याचा, कर भरण्यापासून सूट देण्याचा, आकडेवारी 
गोळा करण्याचा, नियम करण्याच्या अधिकाराचा, मुदतमर्यादेचा ,हिशेब आणि दस्तऐवज प्रस्तुत करण्याचा आणि 

तपासणीचा आणि जागेची झडती घेण्याचा, कार्यवाही हस्तांतरणाचा, कोणतीही शास्ती लादण्याचा किंवा व्याज 
२०१७ चा आकारण्याचा किंवा कोणत्याही रकमेचेसमपहरण करण्याचा संबंध , महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम , २०१७ 

याच्या नियत दिनांकापूर्वी संपलेल्या कोणत्याही कालावधीशी असेल, तेथे त्या प्रयोजनासाठी किंवा उपरोक्त 

प्रयोजनांपैकी कोणत्याही प्रयोजनाशी संबंध असलेल्या किंवा त्यास आनुषंगिक असलेल्या इतर कोणत्याही प्रयोजनांसाठी, 
२०१७ चा ते कायदे आणि त्या कायद्यान्वये केलेले व महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम , २०१७ याच्या नियत दिनांकाच्या 

लगतपूर्वी अंमलात असलेले सर्वनियम, विनियम, आदेश, अधिसूचना, नमुने , प्रमाणपत्रे आणि नोटिसा, नेमणुका 

आणि अधिकार सोपवणे ह्या बाबींकरिता, या अधिनियमाच्या इतर तरतुदी लागू होतील तितपत त्यांना अधीन राहून , 
२०१७ चा महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ याच्या नियत दिनांकानंतरही अंमलात असण्याचे चालू राहतील , 

-मग अशा कार्यवाहीच्या संबंधातील कर, शास्ती, व्याज , समपहृत रक्कम , किंवा मूळ स्रोतातून केलेली कर 
२०१७ चा वजावट, कोणतीही असल्यास, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ याच्या नियत दिनांकापूर्वीकिंवा 

त्यानंतर भरण्यात आली असो वा नसो . 


" 


. 


. 


महा . 


महा . 


. 


महा . 


महा . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मे २९ , २०१७/ ज्येष्ठ ८ , 


शके १ ९ ३ ९ 


( २) पूर्वगामी पोट -कलमामध्ये अंतर्भूत असलेल्या तरतुदींना बाध न आणता, महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड १९०४ चा 
अधिनियमाच्या कलम ७ च्या तरतुदी , ह्या पोट - कलम (१ ) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अधिनियमांच्या कोणत्याही १. 
तरतुदींच्या निरसनाच्या संबंधात लागू असतील . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


